राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत 
(NSAP) योजनांकरीता Single Nodal 
Agency (SNA) खात्यात निधी घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:विसयो-२०२३/प्र.क्र.१२८/विसयो 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : १) केंद्रीय ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे 5. No.9(93)—FMS/FCD/ 
२०२०, दिनांक २३/०३/२०२१ रोजीचे पत्र. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 


दिनांक १/७/२०२१. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत (NSAP) hs पुरस्कृत १) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवेतन योजना, २) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व ३) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना या 
योजनांसाठी अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या yo टक्के खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रु.२७२,५०,००,०००/- (अक्षरी- GIR बाहत्तर कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या निधी वितरणास वित्त विभागाने 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदरहू योजनांकरीता स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये नव्याने उघडण्यात आलेल्या 
Single Nodal Account (SNA) खात्यामध्ये अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करुन व योजनेवर खर्च 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अ. योजनेचे नांव/ लेखाशीर्ष/ स्किम | सन २०२३- विभागाने । वित्त विभागाने | शासन 
क्र. संगणक सांकेतांक कोड २४ साठी यापुर्वी । मंजूर केलेली | निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय | वितरीत तरतूद वितरीत 
तरतूद केलेली करावयाची 
तरतूद तरतूद 
ae | २ ३ 8 दु दु & 
मागणी क्र. एन-३, MH- ४५०.०० निरंक २२५.०० २२५.०० 
मुख्य HUTT २२३५ २१८ 
-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, 
१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्तींचे कल्याण, 
(०८) (१०) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), 
५० इतर खर्च (२२३५ अ ३०२) 
२ | मागणी क्र. एन-३, MH- ४५.०० निरंक २२.५० २२.५० 
मुख्य लेखाज्ीर्ष २२३५ २१४ 
-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२३/प्र.क्र.१२८/विसयो 


१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्‍तींचे कल्याण, 

(०८) (११) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
विधवा निवृत्तीवेतन योजना 

(केंद्र पुरस्कृत  योजनो) 
(कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (२२३५ 


बी ०३१) 

३ | मागणी क्र. एन-३, MH- ५०.०० निरंक २५.०० २५.०० 
मुख्य लेखाशीर्ष २२३५ २१६ 
-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


०२-समाजकल्याण, 
१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्‍तींचे कल्याण, 
(०८) (०५) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ 
योजना-दारिद्रय॒ रेषेखालील 
कुटुंबाला अर्थसहाय्य (केंद्र 
पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) 
(२२३५ ३००५) ५०-इतर खर्च 
एकूण ५४५.०० निरंक २७२.५० २७२.५० 


२ वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची राहील. नियंत्रक अधिकारी यांनी योजनेवर तरतूद खर्च करताना, वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामधील अटी व शातींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा 
करावी. 

३. या योजनेकरीता सहसचिव (विसयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची 
Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer SUM नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदरहू 
योजनांकरीता वरील तक्त्यात रकाना क्र.३ मध्ये स्वतंत्र स्किम कोड नमूद करण्यात आलेले आहेत. तरी सदर 
रकमेचा योजनानिहाय धनादेश त्यांच्या नांवे काढण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ८७२/व्यय-१४, दिनांक १०/१०/२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. WGN AN निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०१९११४९४१६९२२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRASHANT PUNDLIK 
WAGH 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी (रोखशाखा), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२३/प्र.क्र.१२८/विसयो 


२. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

३. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७)/ नियोजन विभाग (कार्यासन-१४१४), मंत्रालय, मुंबई, 
४. संचालक, लेखा व कोषागरे, फ्री-प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवडनस्ती (विसयो). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


